सांगली जिल्ह्यातील कडेगांव तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.४७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक -१३ जून, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे)/का-२/रेशा/४४/४९९०/२०२१, दिनांक ०६/१०/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सांगली जिल्ह्यातील कडेगांव तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, सांगली यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, सांगली यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, सांगली यांचा ठराव विचारात घेऊन सांगली जिल्ह्यातील कडेगांव तालुक्यातील खालील 
रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
करावयाची एकूण | नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी.) 
lead भिकवडी ते जुना | ०/००ते २/०० | 2.00 fh At. ग्रामीण मार्ग- २७२ 
हिंगणगादे रस्ता. 


२. | कोतवडे ते अपशिंगे रस्ता. | 0/00 ते २/५०० | २.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २७३ 


३. | विहापूर ते जुना पुसेसावळी | ०/०० ते ८/०० । ८.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २७४ 
रस्ता. 


४. | विहापूर ते निमसोड रस्ता. | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २७५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.४७/नियोजन-२ 


५. | सोनकिरे नाथ मंदिर रस्ता. | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २७६ 

६. | सोनकिरे ते शेणोली हद्द | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २७७ 
रस्ता. 

७. | सोनकिरे ते महालिंग मंदिर | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २७८ 
रस्ता. 

८. | आसद ते वाजेगाव रस्ता. | 0/00 ते २/०० ।२.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २७९ 

९. | वांगरेठरे ते शामगाव रस्ता. | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २८० 

ha ०. | चिंचणी (जाधव वस्ती) ते । ०/०० ते 3/00 | 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २८१ 
बोरीचे टेक रस्ता. 

i १. | सोनसळ ते लिबदर पाझर | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २८२ 
तलाव रस्ता. 

१२. | रामापूर ते जुना तडसर | ०/०० ते ५/०० ।५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २८३ 
रस्ता. 

१३. | चिंचणी ते शिरसगाव ते | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २८४ 
तालुका हद्द रस्ता. 

१४. | आसद ते जुना ताकारी | 0/00 ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २८५ 
रस्ता. 

१५. । वांगी शिवणी ते| ०/००ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २८६ 
बिरोबानगर वाघमोडे वस्ती 
रस्ता. 

१६. | शिवणी हणमंतवडीये | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २८७ 
लक्ष्मी मंदिर रस्ता. 

१७. | कुंभारगाव नालगे मळा | ०/०० ते १/०० ।१.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २८८ 
रस्ता. 

१८. | Had शिरसगाव | ०/०० ते ४/०० | ¥.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २८९ 
रस्ता. 

१९. | पाडळी म्हसोबा RT| ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २९० 
रस्ता. 

२०. | पाडळी बिरोबा देवालय | ०/०० ते २/०० ।२.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २९१ 
हणमंत टाका रस्ता. 

२१. | पाडळी बिरोबा देवालय ते | ०/०० ते २/०० ।२.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २९२ 
येडे खिंड रस्ता. 

२२. | पाडळी जकाई देवालय ते | ०/०० ते ३/०० ।३.० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २९३ 
अकलाई देवी रस्ता. 

23. | चिचणी शिव ते आसद शिव | ०/०० ते १/५०० | 9.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २९४ 
रस्ता. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.४७/नियोजन-२ 


२४. | शिरगांव ते माळी वस्ती | ०/०० ते १/७०० | 9.900 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २९५ 
कदम वस्ती रस्ता. 

२५. | रामापूर येथील धबडे वस्ती | ०/०० ते १/०० ।१.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २९६ 
ते राम मळा रस्ता. 

२६. । शिरगाव येथील | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २९७ 
कुंभारवस्ती ते म्हसोबा 
देवालय रस्ता. 

२७. | चिचणी मठापासून ते उत्तम | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २९८ 
माने वस्ती रस्ता. 

२८. | चिंचणी ते माऊली पाझर | 0/00 ते १/५०० | 9.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २९९ 
तलाव रस्ता. 

२९. | सोनकिरे ते नाईकवस्ती | ०/०० ते १/५०० | 9.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- ३०० 
रस्ता. 

३०. | चिचणी येथील वसंत माने | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-३०१ 
ते एकनाथ पवार शोत 
रस्ता. 

३१. | चिंचणी येथीळ उत्तम | ०/०० ते १/५०० | 9.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-३०२ 
निकम ते म्हसोबा तलाव 
रस्ता. 

३२. | सोनसळ ते सोनकिरे हद्द | ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३०३ 
रस्ता. 

३३. | रामापूर बलवडी रस्ता ते | ०/०० ते १/०० | 9.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग- 308 
जुना बांबवडे रस्ता. 

३४. | तडसर येथीळ जुना | 0/00 ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३०५ 
शिरसगाव रस्ता. 

३५. | चिंचणी विष्णू जाधव वस्ती | ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३०६ 
ते म्हसोबा तलाव रस्ता. 

3g. | हिंगणगाव खु. ते| ०/००ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३०७ 
Udder  प्रजिमा-१९ 
अप्रोच रस्ता. 

३७. | कडेपूर ते जुना चिखली | ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३०८ 
रस्ता. 

३८. | कडेपूर ते जुना हिंगणगाव | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३०९ 
(खु.) रस्ता. 

३९. | आंबेगाव ते डागवस्ती | ०/०० ते १/२०० | 9.200 कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३१० 


रस्ता. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.४७/नियोजन-२ 


४०. | येतगाव ते al मळा | ०/०० ते १/०० | 4.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-३११ 
रस्ता. 

४१. | येतगाव मोहितेवस्ती ते | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३१२ 
सावंतपूर रस्ता. 

४२. | येतगाव शास्त्री मळा ते | ०/०० ते १/०० ।१.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-३१३ 
भगवान कणसे वस्ती 
रस्ता. 

४३. | कान्हरवाडी साळुंखे वस्ती | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-३१४ 
ते येतगाव शोरीमळा रस्ता. 

४४. | कान्हरवाडी वरचा मळा ते | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. _। ग्रामीण मार्ग-३१५ 
म्हासूर्णे शिव रस्ता. 

४५. | कान्हरवाडी भार्गव साळुंखे | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-३१६ 
वस्ती ते लगाडे वस्ती 
रस्ता. 

४६. | कडेपूर (कालेज) ते गरुड | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-३१७ 
वस्ती रस्ता. 

४७. | कडेपूर ते देवटको वस्ती | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- ३१८ 
रस्ता. 

४८. | बेलवडे माळगाव रस्ता. । ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- 398 

४९. | acl कडेगाव MIDC | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- ३२० 
रस्ता. 

५०. | सोहोळी चिखली fate | ०/०० ते 3/300 ।३.३०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-३२१ 
नगर रस्ता. 

५१. | हिंगणगाव बु. ते बेघर | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग- 322 
वसाहत रस्ता. 

५२. | हिंगणगाव बु. ते मल्हारपेठ | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-३२३ 
पंढरपूर रस्ता. 

५३. | हिंगणगाव बु. ते रायगाव | ०/०० ते ४/५०० | ४.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३२४ 
कारखाना रस्ता. 

५४. | हिंगणगाव बु. ते ARTS | ०/०० ते ३/०० |३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३२५ 
शिव रस्ता. 

५५. | बोंबाळेवाडी ते वांगरेठरे | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३२६ 
रस्ता. 

५६. | खंबाळे औंध ते कडेगाव | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३२७ 
MIDC रस्ता. 

५७. | Cares औंध जि.प.शाळा ते | ०/०० ते 3/300 | ३.३०० कि.मी. _। ग्रामीण मार्ग- ३२८ 
शांतीनगर पोल्ट्री रस्ता. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.४७/नियोजन-२ 


५८. 


आपशिगे ते मुलाणवाडी 
रस्ता. 


०/०० ते २/५०० 


२.५०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३२९ 


48. 


क्षीरसागर वस्ती रस्ता. 


०/०० ते ०/ ५०० 


०.५०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३३० 


६०. 


SHORTY ते टेंभू रस्ता. 


0/00 ते २/०० 


२.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- 339 


६१. 


शिवाजीनगर ते dod 
रस्ता. 


0/00 ते २/५०० 


२.५०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३३२ 


G2. 


सोहोली ते संपत देवबा 
वस्ती रस्ता. 


०/०० ते २/०० 


२.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३३२ 


६३. 


प्रजिमा-१८ ते शिवाजी 
पवार वस्ती मार्गे विरची 
पाणंद ते MIDC जोडणारा 
रस्ता. 


0/00 ते ३/०० 


३.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३३४ 


६४. 


प्रजिमा-१८ ते कनल माग 
बाबू धोंडी पवार वस्ती मार्गे 
ते MIDC जोडणारा रस्ता. 


0/00 ते २/०० 


२.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३३५ 


&4. 


रा.मा.१३६ ते प्रकाठा मांडवे 
वस्ती रस्ता. 


0/00 ते २/०० 


२.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३३६ 


६६. 


हरिजन वस्ती, जोशी वस्ती 
ते  कुंभारवस्ती मार्गे 
निमसोड बेलवडे रस्त्यास 
जोडणारा रस्ता. 


०/०० ते १/ ५०० 


१.५०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- 33७ 


६७. 


हरिजन वस्ती ते पांडुरंग 
पाटील (निमसोड हद्द 
रस्ता. 


०/०० ते २/०० 


२.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- 3३८ 


६८. 


कान्हरवाडी साळुंखे वस्ती 
ते सावंतपूर वाघमळा 
(येतगाव) रस्ता. 


०/०० ते ३/०० 


३.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३३९ 


कान्हरवाडी मुल्ला वस्ती ते 
बापू काटकर वस्ती रस्ता. 


०/०० ते २/०० 


२.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३४० 


खेराडेवांगी शिवणी रस्ता 
ते हजारे वस्ती रस्ता. 


0/00 ते १/५०० 


१.५०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-३४१ 


खेराडेवांगी ते टेंभू कनाल 
पिंपरवडा, हेळलाचा मळा 
रस्ता. 


o/oo ते २/५०० 


२.५०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३४२ 


एकूण 


१७०.५०० कि.मी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.४७/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १७०.५० ने वाढ होवून एकूण लांबी (५८८१.८१० --१७०.५००) म्हणजेच 
६०५२.३१० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१५१६०२४४७२१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
G ANPAT S ANDIPAWN 0७४५. psttcode=so003,t-Mahaeshr, 
2.5.4.20=3021 bf955fefd7 1 ffad5dd7c97769147f1 9aca6383a1 2fed6cff4849 


d78e224a, 


KACHARE ines ere enter ret ea 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

3) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 AI रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, पुणे. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


